प्रधान मंत्री पोषण शक्‍ती निर्माण 
योजनेंतर्गत अनुसूचित जमाती 
(TSP) लेखाशिर्षांतर्गतचा सन 
२०२१-२२ या आर्थिक वर्षातील 
निधी वितरणाबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः शापोआ-२०२१/प्र.क्र.८५/एस.डी.३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक: ३१ मार्च,२०२२. 
वाचा:- 


१) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६५/अर्थ-३, दि. ०४ मे, 
२०२० 
२) केंद्र शासनाचे आदेशा क्र. प्र. H.3-8/2029-Desk (MDM) दि.२४ मे, २०२१ 


३) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दि.२४ जून, 
२०२१ 


४) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र.शापोआ-२०२०/प्र.क्र.१००/ 
एस.डी.३, दि.१० ऑगस्ट, २०२१ 


५) शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र.शापोआ-२०२१/प्र.क्र.१०३/ 
एस.डी.३, दि.१४ सप्टेंबर, २०२१. 


६) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र.शापोआ-२०२२/प्र.क्र.८५/ 
एस.डी.३, दि.२२ मार्च, २०२२. 


७) आदिवासी विकास विभाग शासन निर्णय दि.३१/०३/२०२२. 
प्रस्तावना :- 
प्रधान मंत्री पोषण शक्‍ती निर्माण (पूर्वीची शालेय पोषण आहार योजना) 


योजनेतर्गत केंद्र शासनाने संदर्भाधिन दि.२३ मार्च, २०२२ रोजीच्या आदेशान्वये केंद्र 
हिस्स्याचा पहिल्या हप्त्यातील उर्वरित रु.२३१९७.०८ लक्ष इतका निधी राज्य 
शासनास उपलब्ध करुन दिला आहे. सदर निधीची विगतवारी सर्वसाधारण 


(General), अनुसूचित जाती उपयोजना (5057) व अनुसूचित जमाती उपयोजना 


शासन निर्णय क्रमांकः शापोआ-२०२१/प्र.क्र.८५/एस.डी.३ 


(TSP) या घटकांतर्गत केली आहे. केंद्र शासनाकडून सदर निधीपैकी अनुसूचित 
जमाती घटकांतर्गत केंद्र हिस्स्याचा रु.२७२३.३४ लक्ष निधी राज्यास प्राप्त झाला आहे. 
केंद्र शासनाकडून अनुसूचित जमाती उपयोजनांतर्गत सन २०२०-२१ मधील 
अवितरीत तसेच, सन २०२१-२२ मधील प्राप्त निधी विभागाने संदर्भाधिन 
दि.१० ऑगस्ट, २०२१, दि.१४ WEA, २०२१ व दि.२२ मार्च, २०२२ रोजीच्या शासन 
निर्णयान्वये वितरीत केला आहे. केंद्र शासनाकडून दि.२३ मार्च, २०२२ रोजीच्या 
आदेशान्वये अनुसूचित जमाती घटकांतर्गत प्राप्त केंद्र हिस्स्याचा रु.२७२३.३४ लक्ष 
निधी व त्यास समरुप राज्य हिस्साचा रु.१५९९.८२ लक्ष असा एकूण रु.४३२३.१६ लक्ष 
इतका निधी वितरीत करण्यास मान्यता देण्याचा प्रस्ताव आदिवासी विकास 
विभागामार्फत वित्त विभागास सादर करण्यात आला होता. त्यानुषंगाने सदर निधी 
वितरणाकरीता आदिवासी विकास विभागाने संदर्भाधिन दि.३१ मार्च, २०२२ रोजीच्या 
शासन निर्णयान्वये मान्यता दिली आहे. त्यानुषंगाने प्रस्तुतप्रमाणे निधी वितरणास 


प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


SIR निर्णय:- 


प्रधान मंत्री पोषण शाक्‍्ती निर्माण योजनेतर्गत अनुसूचित जमाती 
लेखाशिर्षातर्गत सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षामधील केंद्र हिस्स्याचा रु.२७२३.३४ व 
राज्य हिस्स्याचा रु.१५९९.८२ लक्ष असा एकूण रु.४३२३.१६ लक्ष (त्रेचाळीस कोटी 
तेवीस लक्ष सोळा हजार फक्त) इतका निधी पुढील लेखाशिर्षामधून वितरीत करण्यास 


मान्यता देण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः शापोआ-२०२१/प्र.क्र.८५/एस.डी.३ 


सन २०२१-२२ करीता | वितरीत करण्यास 
लेखाशिर्ष सुधारित मान्यता देण्यात येत 
अर्थसंकल्पित तरतूद । असलेला निधी 
मागणी क्रमांक टी -५ २२०२ - 
सर्वसाधारण शिक्षण, ०१ - प्राथमिक 
शिक्षण, ७९६ "-जनजाती क्षेत्र 
उपयोजना, (०१) जनजाती क्षेत्र 
उपयोजनांतर्गत योजना -केंद्र पुरस्कृत | रु. १३३०२.८५ लक्ष | रु.२७२३.३४ लक्ष 


योजना (०१) (०८) शालेय पोषण आहार 
कार्यक्रम (MDM) (he पुरस्कृत 
योजना) (अनुसूचित जमाती उपयोजना) 
(TSP) (केंद्र हिस्सा ६०%) (२२०२ 1432) 


मागणी क्रमांक टी -५ २२०२ - 
सर्वसाधारण शिक्षण, ०१ - प्राथमिक 
शिक्षण, ७९६ -जनजाती क्षेत्र 


उपयोजना, (०१) जनजाती क्षेत्र 
उपयोजनांतर्गत योजना -नकेंद्र पुरस्कृत 
योजना (०१) (०९) शालेय पोषण आहार 
कार्यक्रम (MDM) (he पुरस्कृत 
योजना) 

(अनुसूचित जमाती उपयोजना) (TSP) 
(राज्य हिस्सा ४०%) (२२०२ ।५४१) 


रु.१२९४७.११ लक्ष 


रु.१५९९.८२ लक्ष 


एकूण 


रु.२६२४९.९६ लक्ष 


रु.४३२३.१६ लक्ष 


२. प्रस्तुत शासन निर्णय वित्त विभागाच्या संदर्भाधिन दि.२४ जून, २०२१ रोजीच्या 


शासन निर्णयास, आदिवासी विकास विभागाच्या दि.३१ मार्च, २०२२ रोजीच्या शासन 


निर्णयास तसेच, वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र.४१२/व्यय-१४, दि.२८ मार्च, 


२०२२ अन्वये दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. केंद्र शासनाचा 


निधी प्रत्यक्षात जमा झाल्याचे अभिप्राय वित्त विभागाच्या अर्थोपाय शाखेने दि.२४ मार्च, 


२०२२ रोजीच्या टिप्पणीन्वये दिळे आहेत. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः शापोआ-२०२१/प्र.क्र.८५/एस.डी.३ 


३. प्रस्तुत निधी वितरण तसेच खर्चाकरीता केंद्र व राज्य शासनाने वेळोवेळी दिलेल्या 
निर्देशांचे तंतोतंत पालन करण्यात यावे. 

oe सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 
२०२२०३३१११४९५७३९२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या STEP TATA wo y 


PATIL र 
(प्रमोद पाटील) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


) मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 

) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

) मा. मंत्री, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, यांचे विशेष कार्य अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई 
) सर्व मा. मंत्री/ मा. राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

) मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/विधानपरिषद, विधानमंडळ, मुंबई 
) 

) 

) 

) 


सर्व मा. संसद सदस्य/ विधानसभा सदस्य/विधानपरिषद सदस्य 
मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 

प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


१०) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (सर्व) 
११) शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
१२) शिक्षण संचालक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
१३) शिक्षणाधिकारी (प्राथ.), जिल्हा परिषद (सर्वी 
१४) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र ७ , मुंबई/नागपूर 
) 
) 
) 
) 


१५) जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 

१६) वित्त विभाग (व्यय-५), मंत्रालय, मुंबई 

१७) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग (अर्थसंकल्प), मंत्रालय, मुंबई 
१८) निवड नस्ती - एस.डी. 3 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


